वर्ष - ११ , अंक ३३ ] 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -८०० / २०२२ / दुरुस्ती . - जिल्हाधिकारी , 
नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं / कक्ष / १० / ३ / कावि -८ ९ ६ / २०२१ , 
दिनाक १० नोव्हेंबर २०२१ अन्वये कलम १ ९ ( १ ) ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये , 
दिनांक १८-२४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पृष्ठ १० वर प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 


अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , गाव देवळाली 
प्रकरण क्रमांक ५८/१० 

याऐवजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

१ 


८८/३/१/२ पै . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

१ 


८८/३/२/१ पै . 


नाशिक , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( नावि ) १५३ 


B 


असे वाचावे 


संपादन क्षेत्र 

२ 

चौ . मी . 
११०२ 


सत्यमेव जयते 


संपादन क्षेत्र 
२ 
चौ . मी . 
११०२ 


MALZE 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


( १ ) 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


[ पृष्ठे १८ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
अंतर्गत कलम ११ अन्वये . 

अधिसूचना 


जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर क्र . ७ / २०१७ / कावि- ३५२ / सन २०२२ . - 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम " असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( ज्याचा यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , 
नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध 
आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी 
( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे , अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये 
दिलेले आहे ) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण ' दोन ' व ' तीन ' यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही : 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम 
( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे . परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही , तसा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ' पाच ' मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही 
व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही 
व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण 
करणार नाही ; 


परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अ 
नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत : 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत . त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


शिवण ( विरचक ) मध्यम प्रकल्पासाठी आवश्यक खाजगी जमीन 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , मौजे काळटोळमी 

गट नंबर 


9 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


४५/१ 

४५ / ९ 


: 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 

२ 
हे . आर 

६१ 

० ८४ 


एकूण 
अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : शिवण ( विरचक ) मध्यम प्रकल्पासाठी आवश्यक 
खाजगी जमीन , मौजे काळटोळमी , तालुका - जिल्हा नंदुरबार , 
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे काळटोळमी , ता तालुका -1 - जिल्हा नंदुरबार 
येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 


अनुसूची- तीन 
विस्थापन नाही 


O 


नंदुरबार , २६ जुलै २०२२ . 


१ 


समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे . 


४५ 


अनुसूची - चार 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ 
मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून 
सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले 
नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही . 


मीनल करनवाल , 
( भा.प्र.से. ) , 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , नंदुरबार भाग , 

नंदुरबार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८ - २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
घोषणापत्र 

क्रमांक भूसंपादन / सुजाकियो / कावि -१६२ / सन २०२२. - महाराष्ट्र राज्यात सेवा व सुविधा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत 
नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनींमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व 
तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता , सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९ मधील पोट - कलम ४ ( १ ) मधील भूमिगत नळमार्ग 
टाकण्यासाठी / भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी जमिनींमधील वापर हक्क संपादित करण्यासाठी अधिनियमानुसार खालील गावांतील गटनिहाय 
क्षेत्र हे अंतिमरित्या संपादन झाले आहे , असे घोषित करण्यात येत आहे . 

अनुसची 
जिल्हा धुळे 


अ . 

क्र . 

१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 


गट 

नंबर 

२ 


२५३ 


२५४ 

२५५ 

२५६ 


२५८ 

२५ ९ 

२६३ 


२६६ 

२६७ 

२६८ 

२८० 


२७ ९ 


उपगट 

क्रमांक 

३ 


२५३/१ 


२५३/२ 

२५४/२ 


२५५ 

२५६/१ 

२५६/२ 

२५८/१ 

२५ ९ 

२६३ 


२६६/४ 

२६७/१ 


२६८ 

२८०/१ 


२८०/२ 


२७ ९ / २ 


२७ ९ / ३ / १ 
२७ ९ / ३ / २ 

२७ ९ / ४ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


मौजे देवभाने 


अविनाश नारायण माळी 

उज्वल विश्राम माळी 

किशोर विश्राम माळी 

विनोद 

सहादू माळी 

विनोद सहादू माळी 

मन्साराम निंबा माळी ( महाजन ) 

भास्कर शंकर पाटील 


राजधर शंकर पाटील 

किरण मन्साराम महाजन 

अर्जुन उर्फ परशुराम उत्तम माळी 

आसाराम गजमल माळी 


भानुदास निंबा माळी 

भाईदास निंबा माळी 

मन्साराम निंबा माळी ( महाजन ) 

अरुणाबाई प्रकाश देवरे 


प्रविण नामदेव माळी 

रविंद्र नामदेव माळी 


कृष्णा दयाराम माळी 

दत्तात्रय कृष्णा माळी 
प्रविण नामदेव माळी 


साहेबराव शालीग्राम माळी 

तुळसाबाई शालीग्राम माळी 

गुलाबराव शालीग्राम माळी 


साहेबराव शालीग्राम माळी 
तुळसाबाई शालीग्राम माळी 
सखुबाई रामभाऊ माळी 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


हे . 


आर 


०.११ 


०.११ 

०.२७ 


०.२६ 


०.० ९ 

०.२१ 

०.२१ 

०.२० 

०.१५ 


०.०३ 

०.१५ 

0.03 


०.२१ 


०.२४ 


०.१७ 


०.२१ 

०.२० 

०.३२ 


शेरा 


६ 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


४ 


अ . 

क्र . 

१ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – चालू 


गट 

नंबर 

२ 


३२२ 


३२५ 


३२६ 


३२७ 


३२८ 


५ 


४ 


२ 


१६३ 


उपगट 
क्रमांक 

३ 


३२२ / १ / अ 

३२२ / १ / ब 


३२५ 


३२६ / १ / 

१ - अ / १ / २ . 


३२६ / १ / 

१ - अ / २ . 

३२६/२ 


३२७ 


३२८/१ 

३२८/२ 


५ 


४ 


२ 


१६३/२ 


१६३ / १ / अ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


मौजे देवभाने 


दगडु कृष्णा वाणी 

दगडु कृष्णा वाणी 


माधवराव झेंडा पाटील 

गजानन झेंडा पाटील 

सत्यभामा अशोक माळी 


लघु यादव माळी 


देवकाबाई हिम्मतराव सुर्यवंशी 

सुभाष 

दोघा पाटील 

विमलबाई बन्सीलाल पाटील 


गुलाब रघुनाथ पाटील 

हिराबाई गुलाब 

पाटील 


मौजे धमाणे 


रावण दिवाण 

परशुराम त्र्यंबक पाटील 

दगुबाई त्र्यंबक पाटील 

गंभीर त्र्यंबक पाटील 

वजा त्र्यंबक पाटील 


चालू 


विश्राम भूता पाटील 

देविदास भूता पाटील 

सुभाष पुंजू पाटील 


एकूण क्षेत्र .. 


दुर्गाबाई अर्जुन पाटील ( मोरे ) 

व इतर ५ . 

निर्मलाबाई बाजीराव पाटील 


वापर हक्काचे 

संपादित क्षेत्र 


५ 

हे आर 


०.३० 

०.२ ९ 


०.२३ 


०.१५ 


०.१५ 


०.२ ९ 


०.२३ 


०.२० 

०.२० 


५.२१ 


०.०३ 


०.० ९ 


०.०८ 


०.२६ 


०.२३ 


शेरा 


६ 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


अ . 

क्र . 

१ 


५ 


६ 


१ 


२ 


३ 


OC 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – चालू 


गट 

नंबर 

२ 


१४७ 


१४ ९ 


१८ 


१ ९ 


४ ९ 


३ ९ 


४८ 


४७ 


४० 


३४ 


४१ 


उपगट 
क्रमांक 
३ 


१४७ / २ - ब 


१४७ / १ - अ / १ 

१४७ / १ - ब 


१४ ९ 


१८ / १- ब 

१ ९ / १ - अ 


१ ९ / २ 


१ ९ / १ - ब 

४ ९ / १ - अ 

३ ९ / १ - अ 


३ ९ / १ - ब 


४८ 


४७ / २- ब 

४०/४ 

४०/३ 

३४ / १ - ब / २ 


४१ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


मौजे धमाणे 


चालू 

गणेश राजाराम पाटील ( नेरपगार ) 

दिनेश राजाराम पाटील ( नेरपगार ) 

भारती पंढरीनाथ बच्छाव 

रेखा रामकृष्ण पाटील 

रेश्माबाई राजाराम पाटील ( नेरपगार ) 

रमेश अभिमन पाटील 

रेखा रमेश पाटील 

शोभा भागवत निकम 


मौजे धमाणी 


दिनकर बळवंत मोरे 

दिनकर बळवंत मोरे 

सुरेश सुकदेव बिरारी 


बळवंत व्यंकट पाटील 

महारु व्यंकट पाटील 

पंकज सुरेश बिरारी 

वैशाली राजेंद्र पाटील 


महेश शिवाजी शिरसाठ 

शिवाजी जीवन शिरसाठ 


शिवाजी जीवन शिरसाठ 
मंगेश शिवाजी शिरसाठ 

विनायक दगा पाटील 

शिवदास एलजी पाटील 

शिवदास एलजी पाटील 

साहेबराव एलजी पाटील 

विमलबाई शिवदास पाटील 

प्रशांत गुलाबराव भदाणे 


एकूण क्षेत्र .. 


वापर हक्काचे 

संपादित क्षेत्र 


५ 

हे आर 


०.२१ 


०.२१ 


०.१२ 


०.०३ 


१.२६ 


०.१५ 


०.३२ 


०.१२ 


०.३८ 


०.०३ 


०.३ ९ 


०.३ ९ 


०.२४ 


०.१२ 


०.२७ 

०.३३ 


०.५६ 


०.३२ 


शेरा 


६ 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


५ 


अ . 

क्र . 

१ 


१० 


११ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


गट 

नंबर 

२ 


४२ 


५३ 


४५ 


उपगट 
क्रमांक 

३ 


४२ 


५३/१ 


४५/३ 


४५/५ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


मौजे धमाणी 


नामदेव चैत्राम पाटील 

गुलाब नाटू पाटील 
परमाबाई नारायण पाटील 

सायंकाबाई पंढरीनाथ पाटील 

सावित्रीबाई दगडू पाटील 

छगन दगडू पाटील 

विजय दगडू पाटील 

चंद्रकांत दगडू पाटील 

प्रवीण दगडू पाटील 
मंगलाबाई देविदास पाटील 

पंकज देविदास पाटील 

भाग्यश्री देविदास पाटील 

चैनाली देविदास पाटील 

दिपाली प्रदिप पाटील 

भैय्या शालीग्राम पाटील 


चालू 


मौजे नगांव बु ।। 


सुरुबाई राजधर माळी 
प्रकाश राजधर माळी 

रमेश राजधर माळी 


सुभाष राजधर माळी 

दिनेश राजधर माळी 

किशोर राजधर माळी 


विमलबाई मुरलीधर माळी 

दत्तात्रय गोपीचंद माळी 

विशाल गोपीचंद माळी 

सुनिता गोपीचंद माळी 

ज्योती गोपीचंद माळी 


एकूण क्षेत्र .. 


भानुदास मुरलीधर माळी 
छोटू मुरलीधर माळी 

राजबाई पांडूरंग माळी 

मालूबाई संजय महाजन ( माळी ) 
गायत्री संजय गवळे 


वापर हक्काचे 

संपादित क्षेत्र 


५ 

हे आर 


०.४१ 


०.११ 


४.१४ 


०.२१ 


०.१७ 


शेरा 


६ 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


अ . 

क्र . 

१ 


२ 


३ 


४ 


५ 

६ 

७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 

१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


गट 

नंबर 

२ 


४६ 


६० 


५ ९ 

१२० 

१२१ 

५ ९ 


१२४ 


१३३ 


१३५ 


१३६ 


१३७ 

१३ ९ 


उपगट 

क्रमांक 

३ 


४६/१ 

४६/२ 


४६/३ 

६०/१/६ 

६०/२ 

५ ९ / २ 

१२० 

१२१ 

५ ९ / ३ 


१२४ 


१३३ / १ - अ / २ 
१३३ / १ - अ / १ 

१३३ - ब 

१३३/२ 

१३५/१ 

१३५/२ 

१३५/३ 

१३५/४ 


१३६ 


१३७ 

१३ ९ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


मौजे नगांव बु || 

चालू 

वैशाली माधवराव ( महादू ) पाटील 

जिजाबराव पंडित पाटील 


दत्तू पंडित पाटील 

शरद पंडित पाटील 


आशाबाई संभाजी पाटील 

मीराबाई पंडित पाटील 

ठगुबाई लक्ष्मण पाटील 

दिलीप आत्माराम पाटील 

दिलीप आत्माराम पाटील 

आशाबाई रमेश पाटील 

योगेश दिलीप पाटील 

दिलीप आत्माराम पाटील 

रमेश 


दगडू पाटील 


मधुकर धुडकू 

पाटील 

नाबाबाई धुडकू पाटील 

योगेश नानाभाऊ पाटील 

निलिमा भरत पाटील 


प्रणव इंदल पाटील अपाक . 
वैशाली इंदल पाटील 

इंदुबाई नामदेवराव पाटील 

शरद भगवान पाटील 


धनराज आत्माराम पाटील 

धनराज आत्माराम पाटील 

प्रवीण दगडू पाटील 

नगराज दामू पाटील 

दिपाली प्रदीप पवार 

दिपाली प्रदीप पवार 


मंगलाबाई देविदास पाटील 

पंकज देविदास पाटील 

निर्मलाबाई वसंत पाटील 

छाया चंद्रकांत पाटील 


वापर हक्काचे 

संपादित क्षेत्र 


५ 

हे आर 


०.१५ 


०.१७ 


०.१८ 

०.२० 

०.२१ 

०.२० 

०.१५ 

०.१५ 

०.२० 


०.३२ 


०.० ९ 

०.० ९ 

०.० ९ 

०.० ९ 

०.०६ 

०.०६ 

०.०६ 

०.०६ 


०.०६ 


०.०८ 

०.०६ 


शेरा 


६ 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


८ 


अ . 

क्र . 

१ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


गट 

नंबर 

२ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४ ९ 


१४७ 


२० ९ 


उपगट 
क्रमांक 

३ 


१४० / २ / अ 

१४० / २ / ब 

१४०/१ 


१४१ - अ 


१४२ / १ / अ 

१४२/२ 

१४२ / ३ / अ 

१४२ / ३ / ब 

१४२/४ 


१४ ९ / २ 

१४ ९ / ३ 

१४७ 


२० ९ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


मौजे नगांव बु || 


नगराज दामू पाटील 

भास्कर दामू पाटील 

मीराबाई सुपडू पाटील 

भेरुलाल सुपडू पाटील 

दत्तात्रय सुपडू पाटील 

जयवंताबाई देवराम पाटील 

भिका देवराम पाटील 

बन्सीलाल देवराम पाटील 


छाया चंद्रकांत पाटील 

अरुण गोटन पाटील 

शिवाजी गोटन पाटील 


मंदाबाई श्रीकृष्ण पाटील 

उषाबाई गुलाबराव भदाणे 


प्रशांत गुलाबराव भदाणे 

मोनाली मनोहर पाटील 


वंदना चंद्रशेखर पाटील 

संजय गुलाबराव पाटील 

सविता रविंद्र पाटील 


राहूल भटू पाटील 

राहूल भटू पाटील 


नामदेव चैत्राम पाटील 
उषाबाई गुलाब पाटील 

प्रशांत गुलाब पाटील 

संजय गुलाब पाटील 

वंदना चंद्रशेखर पाटील 

मोनाली मनोहर पाटील 


चालू 


एकूण क्षेत्र .. 


वापर हक्काचे 

संपादित क्षेत्र 


५ 

हे आर 


०.११ 


०.११ 

०.० ९ 


०.२० 


0.03 

०.०८ 


०.११ 


०.११ 


०.११ 


0.30 

0.03 

०.२३ 


०.२७ 


४.८ ९ 


शेरा 


६ 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

( डिजिटल 

स्वाक्षरीची 

प्रक्रिया 

तलाठी 

कार्यालयात 


सुरू आहे . ) 

खाजगी 


अ . 

क्र . 

१ 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत बंदिस्त नलिकेच्या संरेखेतील कार्यक्षेत्राची अधिसूचना 

जिल्हा धुळे , गाव नगांव बु || 

अनुसूची 


गट 

नंबर 

२ 


२११ 


२१४ 


२१५ 


२१७ 


२२० 


२२१ 


२५३ 


२५५ 


धुळे , २८ जुलै २०२२ . 


उपगट 

क्रमांक 

३ 


२११/२ 


२१४ 


२१५ 


२१७/१/२ 

२१७ / २- क 

२१७ / २ - ब 

२१७ / ३ - ब / १ - अ 


२२०/१ 


२२१ 


२५३/१/३ 

२५३/२ 

२५५/१ 

२५५/२ 

२५५/३ 

२५५/४ 

२५५/५ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


प्रविण दिनकर भदाणे 

उषाबाई गुलाबराव भदाणे व इतर 

मिनाबाई बाळू पाटील व इतर 

पितांबर पुंडलिक पाटील 

आरस्तोलबाई हरिदास पाटील 

वंदना विश्वास पाटील 

ललित भटू पाटील 

अभिमन राजाराम पाटील 


इंदुबाई पुंजू पाटील 

माधवराव दगा पाटील 


रविंद्र बाळकृष्ण पाटील 

रुक्माबाई लक्ष्मण पाटील 

मनीषा कन्हैयालाल गांगुर्डे 

कमलबाई बाबुराव पाटील 

तुळशिराम महादू पाटील 

लताबाई अशोक पाटील व इतर 


एकूण .. 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


५ 

हे आर 


०.२७७५ 


०.१११३ 


०.११८२ 


०.१०८ 


०.१०८ 


०.१२ 


०.३३ 


०.३० 


0.03 


०.१८ 


०.३ ९ 


०.१५६ 


०.०४५ 


०.१५३ 


०.२३१ 


०.१२ ९ 


२.७८७ 


शेरा 


६ 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


९ 


तृप्ती धोडमिसे , 
( भा.प्र.से. ) 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 
प्रभारी उपसंचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 

वाचा .-- ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 

( २ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१८ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक ३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ४ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि. ६०७ / प्र.क्र . १ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ५ ) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक नभू -२ / परिरक्षण प्रस्ताव / का . वि ४ ९ १ / २०२२ , दिनांक १८ 
जुलै २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक गावठाण / परिरक्षण / अधिसूचना / पिंप्री अवघड / ४२३७/२०२२ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
आस्थापना / १० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली 
आहे . त्याअनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना एसव्हीसीआर 
४३१८ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक ३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुका निरीक्षक , भूमि अभिलेख यांची आस्थापना दिनांक १ ऑक्टोबर 
१ ९९ ४ पासून निर्माण करणेत आलेली आहे . तसेच मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील 
अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर -४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये त्याचप्रमाणे उपरोक्त वाचामधील क्रमांक २ ते ३ रोजीचे 
अधिसूचनान्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करून गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


J 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील संदर्भिय पत्र क्रमांक ५ रोजीच्या प्रस्तावामध्ये मौजे पिंप्री अवघड हे 
गाव नव्याने परिरक्षणासाठी उपलब्ध झालेने जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने सदरचे गाव उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , राहुरी यांचे आस्थापनेवरील 
अधिनस्त सजा निमतानदार क्रमांक २ यांचेकडे देणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . त्याचप्रमाणे सारसंग्रहणीमध्ये नमूद निमतानदार क्रमांक २ 
या सजेमध्ये सामील करणेबाबत विनंती केलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना - १० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ मधील 
परिच्छेद क्रमांक २ ( सात ) अन्वये मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांना प्रदान केलेले अधिकार 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांनी संदर्भिय क्रमांक ४ अन्वयेच्या परिपत्रकानुसार उपसंचालक , 
भूमि अभिलेख , नाशिक प्रदेश , नाशिक यांना प्रदान केलेले असल्याने सदर अधिकाराचा वापर करून सारसंग्रहणीमधील नमूद उपअधीक्षक , 
भूमि अभिलेख , राहुरी यांचे आस्थापनेवरील अधिनस्त निमतानदार क्रमांक २ यांचेकडे परिरक्षणास देणेत येत आहे . सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात 
नमूद केलेप्रमाणे मौजे पिंप्री अवघड हे गाव व त्यातील मिळकती जनतेच्या सोयीचे दृष्टीने प्रस्तावित सजामध्ये समाविष्ट करून कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येत आहे . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


सजा 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) गावे ३ 


निमतानदार 

क्रमांक २ . 


तांदुळवाडी 


आरडगाव 


देवळाली प्रवरा 

चिंचोली 

कोल्हार 

सोनगाव 

तांभेरे 


कानडगाव 


ताहाराबाद 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी , जिल्हा अहमदनगरमधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गाव 


गुहा 

गोटुंबे आखाडा 


कणगर बुद्रुक 

बारगाव नांदुर 


मिळकती ४ 


२०३ 


२१२ 


८०७ 


२०२ 


३७४ 


३४० 


३७१ 


२६१ 


६७८ 


४१ ९ 


२०६ 


५ ९९ 


५१७ 


गाव 

५ 


परिशिष्ट 


पिंप्री अवघड 


मिळकती 


३ ९ २ 


सजा 


निमतानदार 

क्रमांक २ . 


गावे 

८ 


तांदुळवाडी 


आरडगाव 


देवळाली प्रवरा 

चिंचोली 

कोल्हार 
खुर्द 

सोनगाव 


तांभेरे 


कानडगाव 


ताहाराबाद 


गुहा 

गोटुंबे आखाडा 

कणगर बुद्रुक 

बारगाव नांदुर 


मिळकती 

९ 


२०३ 


२१२ 


८०७ 


२०२ 


३७४ 


३४० 


३७१ 


२६१ 


६७८ 


४१ ९ 


२०६ 


५ ९९ 


५१७ 


शेरा 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

११ 


अ . क्र . 


१ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


सजा 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( 
पुनर्रचनेपूर्वी 
) गावे ३ 


टाकळी मिया 

मांजरी 

मानोरी 


नाशिक , १ ऑगस्ट २०२२ . 


सात्रळ 


वळण 


परिशिष्ट - चालू 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी , जिल्हा अहमदनगरमधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


म्हैसगाव 


मिळकती ४ 


९ ४० 


३६६ 


३६ ९ 


४६७ 


४६४ 


३६३ 


गावे 

५ 


एकूण १ ९ गावे 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ पासून होणेची आहे . 


८१५८ 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


मिळकती 


सजा 


गावे 

८ 


टाकळी मिया 

मांजरी 

मानोरी 


सात्रळ 


वळण 


म्हैसगाव 

पिंप्री अवघड 

एकूण २० गावे 


मिळकती 

९ 


९ ४० 


३६६ 


३६ ९ 


४६७ 


४६४ 


३६३ 


३ ९ २ 


८५५० 


शेरा 


१० 


नव्याने समाविष्ट 


पुष्पा गाडेपाटील 

कार्यालय अधीक्षक , 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 

नाशिक प्रदेश , नाशिक . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८ - २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ १३ 
महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना - १० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 

वाचा .-- ( १ ) 

( २ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१८ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक ३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ४ ) 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक नभू / गावठाण भूमापन / निफाड / २०१७ , दिनांक १५ जून २०२१ . 

( ५ ) 

या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक नभू - २ / आ.क्र . ३३५६ / का.वि .२२२ / २०२१ , दिनांक २८ जून २०२१ . 

( ६ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि. ६०७ / प्र.क्र .१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक गावठाण / परिरक्षण / अधिसूचना / नांदगाव / ४२३८ / २०२२. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना / 
१० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना एसव्हीसीआर -४३१८ / स -४ / १ ९९ ४ , 
दिनांक ३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांची आस्थापना दिनांक १ ऑक्टोबर १ ९९ ४ पासून 
निर्माण करणेत आलेली आहे . तसेच मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना 
क्रमांक एसव्हीसीआर -४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये त्याचप्रमाणे उपरोक्त वाचामधील क्रमांक २ ते ३ रोजीचे 
अधिसूचनान्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करून गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


, 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नाशिक यांनी त्यांचेकडील संदर्भिय पत्र क्रमांक ४ रोजीच्या प्रस्तावामध्ये मौजे जामदरी व मौजे सावरगाव 
ही गावे नव्याने परिरक्षणासाठी उपलब्ध झालेने जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने सदरची गावे अनुक्रमे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , नांदगाव यांचे 
आस्थापनेवरील अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक , नांदगाव ( ग्रामीण ) यांचेकडे देणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . त्याचप्रमाणे सारसंग्रहणीमध्ये 
नमूद परिरक्षण भूमापक , नांदगाव ( ग्रामीण ) या सजेमध्ये सामील करणेबाबत विनंती केलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून मा . जमाबंदी 
आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे या कार्यालयास या कार्यालयाकडील दिनांक २८ जून २०२१ रोजीच्या पत्राने 
परिरक्षण प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता . 


तथापि , तद्नंतर महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट 
१ ९९ ४ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( सात ) अन्वये मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांना प्रदान 
केलेले अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांनी संदर्भिय क्रमांक ६ अन्वयेच्या परिपत्रकानुसार 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नाशिक प्रदेश , नाशिक यांना प्रदान केलेले असल्याने सदर अधिकाराचा वापर करून मौजे जामदरी व मौजे 
सावरगाव ही गावे अनुक्रमे सारसंग्रहणीमधील नमूद उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , नांदगाव यांचे आस्थापनेवरील अधिनस्त परिरक्षण भूमापक , 
नांदगाव ( ग्रामीण ) यांचेकडे परिरक्षणास देणेत येत आहे . सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे जामदरी व मौजे सावरगाव 
ही गावे व त्यातील मिळकती जनतेच्या सोयीचे दृष्टीने प्रस्तावित सजामध्ये समाविष्ट करून कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येत आहे . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


३ 

४ 


५ 

६ 

७ 


९ 

१० 


सजा २ 


परीरक्षण 

भूमापक , 

नांदगाव 

( ग्रामीण ) . 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

गावे 

३ 


न्यायडोंगरी 

जातेगाव 

बोलठाण 

पिंपरखेड 

वेहेळगाव 

मांडवड 

परधाडी 

साकोरा 


नाशिक , २ ऑगस्ट २०२२ . 


परिशिष्ट 

उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , नांदगाव , जिल्हा नाशिकमधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


एकूण ८ गावे 


मिळकती 

४ 


१३२५ 

१३३ ९ 

११५७ 

६७ ९ 

८७ ९ 

७२८ 

५८२ 

१०३२ 


७७२१ 


गावे 

५ 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


जामदरी 

सावरगाव 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ पासून होणेची आहे . 


मिळकती 


५०४ 

६८० 


सजा 


परीरक्षण 

भूमापक , 

नांदगाव , 

( ग्रामीण ) . 


गावे 

८ 


न्यायडोंगरी 

जातेगाव 

बोलठाण 

पिंपरखेड 

वेहेळगाव 


मांडवड 

परधाडी 

साकोरा 

जामदरी 

सावरगाव 


एकूण १० गावे 


मिळकती 

९ 


१३२५ 

१३३ ९ 

११५७ 

६७ ९ 

८७ ९ 

७२८ 

५८२ 

१०३२ 

५०४ 

३८० 


८६०५ 


शेरा 


१० 


नव्याने समाविष्ट 

नव्याने समाविष्ट 


पुष्पा गाडेपाटील 

कार्यालय अधीक्षक , 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 

नाशिक प्रदेश , नाशिक . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८ - २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


सूचना 

क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र. २१०८/२०२२ - नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : 
मंजूर व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ 
मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 


तसेच , महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . सर्वसाधारण ठराव क्रमांक ३३ , दिनांक ३० जुलै २०२२ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 

परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


१ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४१ ९ / १ , ४१ ९ / २ - अ , ४१ ९ / २ - ब चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले 
एकूण क्षेत्र ५ हेक्टर ५५ आर . 


नंदुरबार , ८ ऑगस्ट २०२२ . 


१५ 


प्रस्तावित फेरबदल 


८८ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४१ ९ / १ , ४१ ९ / २ - अ , ४१ ९ / २ - ब चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले 
एकूण क्षेत्र ५ हेक्टर ५५ आर क्षेत्र शेती विभागातून वगळून 
रहिवास विभागात " समाविष्ट करणे . 


वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणेकामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी , 

अध्यक्षा , 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

BY PRESIDENT 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. NNP / EST / Sec.37 / T.P. / 2108 / 2022.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 33 , dated 30th July 2022 . 


Purpose as per Sanctioned 
Development Plan 

1 


Notice 


Land bearing S. Nos . 419/1 , 419 / 2 - A , 419 / 2 - B 
included in " Agriculture Zone " Area 5 H. 5 R. 


Annexure 


Nandurbar , 8th August 2022 . 


Proposed Modification 


2 


Land bearing S. Nos . 419/1 , 419 / 2 - A , 419 / 2 - B 
Area 5 H. 55 R. are under " Agriculture Zone " to 
be deleted and included in " Residential Zone " . 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The Notice under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 hereby 
published for inviting suggestions / objections then send their suggestions / objections in written to 
the President of Nandurbar Municipal Council within one month from the date of publication of this 
Notification in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received after one month 
will not be considered . 


RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI , 
President , 

Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ १७ 

अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


सूचना 

क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र. २१० ९ / २०२२. - नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : 
मंजूर व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ 
मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 


तसेच , महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . सर्वसाधारण ठराव क्रमांक ३२ , दिनांक ३० जुलै २०२२ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 

परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


१ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४१८ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र ४ हेक्टर ७७ आर . 


नंदुरबार , ८ ऑगस्ट २०२२ . 


प्रस्तावित फेरबदल 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४१८ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र ४ हेक्टर ७७ आर 
क्षेत्र शेती विभागातून वगळून " रहिवास विभागात " समाविष्ट करणे . 

} } 

वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणेकामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


२ 


रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी , 

अध्यक्षा , 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०२२ / श्रावण २७ ते भाद्र २ , शके १ ९ ४४ 

BY PRESIDENT 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. NNP / EST / Sec.37 / T.P. / 2109 / 2022.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Notice 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , General Body Resolution No. 32 , dated 30th July 2022 . 


Purpose as per Sanctioned 

Development Plan 
1 


Annexure 


Land bearing S. No. 418 included in " Agriculture 
Zone " Area 4 H. 77 R. 


Nandurbar , 8th August 2022 . 


Proposed Modification 


2 


Land bearing S. No. 418 , Area 4 H. 77 R. 
are under " Agriculture Zone " to be deleted and 
included in " Residential Zone " . 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The Notice under Section 37 , of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 here by 
published for inviting suggestions / objections then send their suggestions / objections in written to 
the President of Nandurbar Municipal Council within one month from the date of publication of this 
Notification in the Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received after one month 
will not be considered . 


RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI , 
President , 

Nandurbar Municipal Council , 
Nandurbar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


